महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.१९९/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ मार्च, २०२१ 


संदर्भ : सामान्य प्रशासन विभाग, समक्रमांकाचे आदेश दि.१२/०२/२०१९ 


आदेठा 


श्रीमती प्रियांका रंजन छापवाले, अवर सचिव, नियोजन विभाग यांची विधी व न्याय विभागाच्या 
अधिपत्याखालील श्री.सिध्दीविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई येथील कार्यकारी अधिकारी या 
पदावर संदर्भाधिन आदेशान्वये प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर मुदत दि.१८/०२/२०२१ 
रोजी संपुष्टात येत आहे. 
२. आता या आदेशान्वये श्रीमती प्रियांका रंजन छापवाळे, अवर सचिव यांना विधी व न्याय विभागाच्या 
अधिपत्याखालील श्री.सिध्दीविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई येथील कार्यकारी अधिकारी या 
पदावर दि.१९/०२/२०२१ पासून पुढे दि.३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. तसेच श्रीमती प्रियांका रंजन छापवाळे, अवर सचिव यांच्या सेवा दि.०१/०४/२०२१ पासून त्यांच्या मुळ 
विभागात प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत. या आदेशानुसार श्रीमती प्रियांका रंजन छापवाळे, अवर सचिव यांनी 
त्यांच्या मुळ विभागात ( नियोजन विभागात) हजर व्हावे. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०९१६३४०६४७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan 
Bhimrao Gurav पळ 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) अ.मु.स./प्रधान सचिव, नियोजन विभाग / विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) 

) 

) 


oC ८-० A 


(> 
ae 


सह/उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग / विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) सह/उप सचिव (कार्या.१६), विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७) अध्यक्ष, श्री.सिध्दीविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई 

८) श्रीमती प्रियांका रंजन छापवाळे, अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० 032 
(प्रशासकीय विभागामार्फत) 

९) कार्या.१४ संग्रहार्थ. 


